जिल्हा aed चिकित्सक जिल्हा रुग्णालय 
नाशिक यांच्या नावावर असलेली जमिन 
ग.क्र.१०५६--१०५७/१ मधील ०.५० आर (५००० 
चौ.मी) छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, 
प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) 
नाशिक येथीळ वसतीगृहसाठी जागा महसूल 
व वन विभागास हस्तांतरित करण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.१५७/आरोग्य 3 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : ०४ डिसेंबर, २०२३. 


वाचा : 
१) सह संचालक, आरोग्य सेवा रुग्णालय (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- 
ससंआसे/कक्ष३/टे-७/छझ्याहु महाराज जागा मिळणे(६८८)नस्ती क्र.ना.मं.४६/जा.क्र.९४९०- 
९२/२३ दि.१७.०८.२०२३ 


प्रस्तावना : 

छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था सारथी पुणे ही सामाजिक 
न्याय व विशेष सहाय्य विभागाची स्वायत्त संस्था आहे. सदर संस्थेसाठी नाशिक येथे वसतीगृहासाठी 
०.५० आर (५००० चौ.मी.) जमिनीची आवश्यकत आहे. मौजे नाशिक येथील सनं.१०५६/१०५७/१ या 
एकूण क्षेत्रफळ ८८७२८.०० चौ.मी. क्षेत्र सिव्हील सर्जन बंगला यांच्या नावे आहे. सदर जागा सार्वजनिक 
आरोग्य विभागाच्या नावावर आहे. सदर जागेपैकी या संस्थेस नाशिक ता. नाशिक येथे वसतीगृहासाठी 
ग.क्र.१०५६--१०५७/१ मधील ०.५० आर (५०००चौ.मी) जमीन महसूल व वन विभागास प्रत्यार्पित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय: 

छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था सारथी पुणे ही सामाजिक 
न्याय व विशेष सहाय्य विभागाची स्वायत्त संस्था आहे. सदर संस्थेस नाशिक येथे वसतीगृहासाठी 
अतिरिक्त जमिनीची आवश्यकता आहे. त्याकरीता मौजे नाशिक ता. नाशिक येथील 
सनं.१०५६/१०५७/१ या एकूण क्षेत्रफळ ८८७२८.०० चौ.मी. क्षेत्र सिव्हील सर्जन बंगला यांच्या नावे 
आहे. सदर जागा सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नावे आहे. सदर जमिनीपैकी छत्रपती शाहू महाराज 


aR निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.१५७/आरोग्य 3 


संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था सारथी, नाशिक येथे वसतीगृहासाठी ग.क्र.१०५६--१०५७/१ 
मधील ०.५० आर (५०००चौ.मी.) जमीन महसूल व वन विभागास हस्तांतरित करण्यास “खास बाब” 
म्हणून मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२०११६४६४१०५१७ असा आहे. आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by KAVITA PRADIP PISE 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


DN: 
PUBLIC HEALTH AND FAMILY WELFARE 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=895d4dc43ba3 105440c0329431446ae8333ab 
89578925b2d77d3806165dbd 


postalCode=400032, st=Mi 
Pp RA D ) | p p | F ‘AEEF37624AA6ESEA1AAA99D244C6C2 
ASF135097£5C07486A35D423835B4EC728, cn=KAVITA 


Date: 2023.12.04 13:43:16 +05'30' 


(कविता प्र. पिसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


) महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयत), मुंबई/ नागपूर. 
) अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

) सचिव, नगर विकास विभाग , मंत्रालय,मुंबई. 

) आयुक्‍त आरोग्य सेवा, तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

) जिल्हाधिकारी, नाशिक. 
) 

) 

) 

) 


ee 


संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुगणालय राज्यस्तर), मुंबई. 
८) उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, नाशिक. 

९) जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, नाशिक. 

१०) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. नाशिक 

११) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जि.प. नाशिक. 

१२) जिल्हा कोषगार अधिकारी, नाशिक. 

93) निवड नस्ती. 


mn 


S 


पृष्ठ २ पैकी २ 


